धुळे वनवृत्ताीतळ ३ राजपत्रित व १ 
अराजपत्रित अशी एकूण ४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 9) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२० /902, दि.०२.०९.२०२१ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.२६.०३.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

धुळे वनवृत्तातील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अज्ञा एकूण ४ (चार) अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 
२. धुळे वनवृत्तातील ४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 
३. उक्त परिस्थितीत धुळे वनवृत्ताीतळ ४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व 
वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा 


समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४ 


8. 


सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


षु , 


धुळे वनवृत्त कार्यालयातील ४ पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष ०१ संचालन व प्रशासन 
(09)(02) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२०१) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क, 


दि.१०.०८.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१५३७५६०६१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


% विवरणपत्र 11 अ" Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS. 
aA IGANVINMA ४७४ © — आ आ जज १.) 1॥४९/[१* PINFAO PT TEIN FA । OP 2:८3, 0=Governmen: Of Maharash’ REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 
2,5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840 
L A K KA S 50f14894cd6b0da24, -ASHOK KASHINATH LAKKAS 
Date: 2021.09.29 15:38:07 +05'30' 
अ. का. OFHA 
(अ. का. स 


कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), धुळे वनवृत्त, धुळे. 

विभागीय वन अधिकारी, उत्तर धुळे वनविभाग, धुळे/पश्चिम धुळे वनविभाग/ धुळे/मेवासी वन 
विभाग, तळोदा/यावल वन विभाग, यावल/जळगांव वनविभाग, जळगांव. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, 
दि. २९.०९.२०२१ 
विवरणपत्र "अ 
धुळे वनवृत्तातील २०२१-२०२२ मध्ये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ | स्तंभ क्र. ३ मधील पद/ पदे 
पदे ज्या शासकीय | २०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
आदेशान्वये निर्माण केली | शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
त्या आदेशाचा क्रमांक आणि | ठेवली होती त्याचा क्रमांक आणि 
दिनांक दिनांक 


पदांचे नाव 


शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
एफडीएम-१८८०/१/फ-२ |।०२/२०/प्र.क्र.३९/फ-४, 
प्रा.) दि.२९.८.१९८३ व एएफओ- | दि.२६.०३.२०२१ 
१००४/ प्र.क्र.१९५/फ-२, 
दि. ११.६.२००४ 
विभागीय वन शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी एफडीएम-१८८०/१/फ-२, । ०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, 
दि.२९.८.१९८३ दि.२६.०३.२०२१ 


वरिष्ठ शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र.एफएसटी- 
सांख्यिकी एफडीएम-१८८०/१/फ-२  । ०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, 
सहाय्यक दि.२९.८.१९८३ दि.२६.०३.२०२१ 


KREKREEREKRERERERE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


